कोषागारातून रोख देय अनुदान 


राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ या 
आर्थिक वर्षासाठी सवर्साधारण घटकासाठी केंद्र 
feat अनुदान वितरीत करण्याबाबत... 
(२२१५ ९८५३) 
महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: राग्नापे-२०१६/प्र.क्र.४४/पापु-१० 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २७.०३.२०१८ 


वाचा- शासन निर्णय क्र. राग्रापे-२०१६/प्र.क्र.४४/पापु-१०, दिनांक २६.०३.२०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक- 
उपरोक्त संदर्भाधीन (वाचा ) मधील शासन निर्णयातील परिच्छेद-४ ऐवजी सुधारीत परीच्छेद-४ खालीलप्रमाणे 
वाचावे. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.9५/अर्थ-३, दिनांक ३०/०६/२०१७ अनुसार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. वित्त विभाग परिपत्रक दिनांक 
१८/०४/२०१७ मधील अनुक्रमांक ७ ते १८ मधील अटींची तसेच सदर परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक १ ते ८ 
व क्र. ८ Helles तपासणी सूचीतील अनुक्रमांक १ ते १० मधील अटींची पुर्तता होत आहे. 


8. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inI संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०३२७१०४२४३२८२८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने 
Deelip Pandurang Patil 
(दिलीप पां.पाटीळल) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई(लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर(लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४४३)/वित्त विभाग(व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

५. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पाणी व स्वच्छता) सर्व जिल्हा परिषदा 

६. संचालक, पाणी व स्वच्छता सहाय्य संस्था, बेलापूर, नवी मुंबई. 

७. संचालक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, नवी मुंबई. 

८. उप सचिव तथा नियंत्रक अधिकारी, पाणी पुरवठा व स्वचछता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव तथा आहरण व संवितरण अधिकारी, (रोख शाखा), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई. 

१३. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कार्यासने क्र. पा.पु.४, पा.पु. २० 


oc 40 A -0 


